श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील 
अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षा करिता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२३/प्र.क्र.८१/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ फेब्रुवारी, २०२४. 
वाचा :- 
१. झासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, दि. 
२० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.६/कार्यासन-६, दिनांक:- 
०२ मे, २०२३. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४७/ विसयो, दि. 
११मे , २०२३. 
४. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०६/कार्यासन-६, दिनांक 
३१ मे, २०२३. 
५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो, दि. 
०२ जून, २०२३. 
६. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०६/कार्यासन-६, दिनांक 
१७ ऑक्टोबर, २०२३. 
७. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो, 
दि.१७ ऑक्टोबर, २०२३. 
८. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०६/कार्यासन-६, दि.१० 
नोव्हेंबर, २०२३. 
९. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.८१/विसयो, 
दि. १० नोव्हेंबर, २०२३. 
शासन निर्णय :- 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ सेवा 
राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.२५०,००,००,०००/- (रुपये दोनशे पन्नास कोटी 
wed) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूद रु.२५०,००,००,०००/- व पावसाळी अधिवेशनातील मंजूर पुरवणी 
रु.१६०,००,००,०००/- इतका निधी संदर्भ क्र. ३,५,७ व ९ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व 
जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ 
सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी एप्रिळ, २०२३ ते मार्च, २०२४ या कालावधीच्या खर्चासाठी मंजूर 
केलेल्या रकमेतून शासनस्तरावर BAG असलेली रक्‍कम रु.८२,६०,६८,३२५/- (रुपये Svan 
कोटी साठ लक्ष अडुसष्ट हजार तीनशे पंचवीस कोटी फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या 
विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण 
पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओठून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण 
प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२३/प्र.क्र.८१/विसयो 


२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ New 
CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आळेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे 
अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च “"मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य Saray २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील 
उपयोजनांतर्गत योजना (ओटीएसपी), (०२) (०४) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना 
(कार्यक्रम), ५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १७२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर देयके कोषागारात सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व 
या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित 
पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या 
ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱयांवर 
राहील. 
६. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ,क्र.१६९/व्यय-१४, दि.०१ नोव्हेंबर, 
२०२३ आणि आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०६/कार्यासन-६, दि.१० नोव्हेंबर, 
२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०११०११३१२०७५२२ असा आहे. 
हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
P R A S H A [९ T DN: CN = PRASHANT PUNDLIK WAGH, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 
P U [९ [) |. | K WAG H SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 

Date: 2024.02.08 15:37:01 +05'30" 

(प्रशान्त पु.वाघ ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३, ४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
८. आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२३/प्र.क्र.८१/विसयो 


९. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), ळेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.१५२/विसयो, दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४. 


अनुसूचित जमाती लाभार्थी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (२२३५ सी १७२) 
(रक्‍कम रुपयात) 
aa — नियंत्रक अधिकारी एप्रिल, 2023 ते मार्च, 
क्रमांक २०२४ 
| 9 २ ३ SS a 
fd मुंबई हहर ००२८ 
२ मुंबईउपनगर Noo — 
3 ठाणे Noo3§ ७२३३८०० 
षु रत्नागिरी ००२३ १६३२७१ 
६ सिधुदूर्ग ९००१८ 
9 पालघर ॥१००३७ १४७१०१८६० 
é नाशिक Nooog, १५०९४४३०० 
शिळा जळगाव Nooqo (9049900 
fa अहमदनगर Noo30 १२५५५०० 
१२ नंदुरबार ॥१००२७ ५५४२४८०० 
नाशिक विभाग [| ३०१००१६०० 
१३ पुणे Nooyo ३३६७२०० 
१५ सातारा Noo32 २०७०० 
१७ कोल्हापूर ॥९००३९ f 
१८ नागपूर Nooag ५१२१०८०० 
१९ वर्धा Noo2y १७१९०६०० 
२० चंद्रपूर Noo24 403224900 
२२ गडचिरोली Noo43 320192900 
नागपूर विभाग २३७७९८००० 
२५ अकोला ॥१००४१ ६२७४४०० 
२७ बुलढाणा Noo3é rr: 
२८ वाशिम Noo2 ४८५८७०० 
अमरावती विभाग ६१८१४९०० 
३० बीड ॥९००३४ ७२३९२०० 
३२ परभणी १००१६ १५४७७०० 
33 उस्मानाबाद Nooo 
२४ जालना ॥१००१५ ३२१९००० 
३६ हिंगोली ॥१००१७ ४१७४९०० 
औरंगाबाद विभाग शिका २२८१२३५० 
शासनस्तरावर शिल्लक रक्‍कम ३७१८१५४४ 
एकूण ८२६०६८३२५ 


